भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील सहाय्यक 
रसायनी (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
(दि.०१ जाने, २०१६ते दि.०१ जाने, २०१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३१८/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख:२४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : 
१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११ 
२) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३१८/ 
पापु-१५, दिनांक ३० जुले, २०१६ 


शासन परिपत्रक : 

सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “सहाय्यक रसायनी” 
संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१२ ते दिनांक ०१/०१/२०१५ या कालावधीची सामायिक अंतिम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सामान्य 
प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सहाय्यक 
रसायनी पदाच्या सन २०१५, २०१६ व सन २०१७ च्या निवडसूचीत समाविष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांची 
नावे अंतर्भूत करून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “सहाय्यक रसायनी” संवर्गाची दिनांक 
०१/०१/२०१६, दिनांक ०१/०१/२०१७ व दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र- 
अ म्हणून जोडण्यात येत आहे. 


सदर ज्येष्ठतासुची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या रिट याचिका क्रमांक 
२९८२/२०००, २९८६/२०००, ४९५८/२००३, ३३७४/२०११, २७९७/२०१५ मधील अंतिम निकालाच्या 
अधीन राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३१८/ पापु-१५ 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ठ असलेल्या व आपल्या विभागात 
कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून प्रतिनियुक्तीवर 
असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी 
राहिल्या असतील तर त्याबाबत अधिकाऱ्याने आपले निवेदन संचालनालयामार्फत सादर करावे. 
अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संचालनालयाने त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध 
अभिलेख तपासून संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१८ पूर्वी सादर करावी 
म्हणजे, त्याची पडताळणी करून ज्येष्ठतासूचीमध्ये आवश्‍यक ते बदल करणे शक्‍य होईल. त्यानंतर 
प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


ज्येष्ठतासूचीमधील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठता दिनांक हा शासन 
अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनाक्न २१/०६/१९८२ नुसार 
फक्त सहाय्यक रसायनी संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी विचारात घेण्यात येईल. इतर 
कोणत्याही आर्थिक फायद्यासाठी तो दिनांक गृहीत धरला जाणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळ गवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201808241319332328 असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chetan 
Balasaheb 
Nikam 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
२. उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. वरिष्ठ रसायनी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. सहाय्यक रसायनी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सर्व) (संचालनालयामार्फत) 
५. निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-२०१६/प्र.क्र.३१८/पापु-१५, दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
परिशिष्ट-अ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहाय्यक रसायनी (गट-ब)” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१ जानेवारी, २०१६, दि.०१ जानेवारी, 
२०१७, व दि.०१ जानेवारी, २०१८ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


सहाय्यक रसायनी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१६ ची ज्येष्ठतासूची 
; सहाय्यक | सहाय्यक re प il 
पदावर नियुक्तीचा | रसायनी | पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक पदावर दिनांक / 
नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मार्ग दिनांक 


Te 
ee |". |||." | त्तायतवान 
इमाव ०१ जून, १९५२ १२ UH, २००४ १२ UY, २००४ ३१ मे, २०१० | 
|||. [1 |... 
२५ आगस्ट, १९६८ २००८ गिनी २००८ ३० ऑगस्ट, २०२६ | एम 

|" |||. |. |. |“ ल्तवताता |. 

ए. महाजन १९६० २९ ऑक्टो, २००९ | सरळ २९ ऑक्टो, २००९ २०१८ 

एस.डी. गजाक २९ सप्टे, १९७४ र ऑक्टो, २००९ | सरळ र ऑक्टो, २००९ प्टे, २०३२ एस 
| |. |||. | एतत 

एन १९७२ २९ आक्टो, २००९ | सरळ २०१० प्रे, २०३० एम.एस 
PE eee ee eee [तसला | 


एस.के.फुलसुंदर | इमाव १९८० १२ जून, २०१३ १२ जून, २०१३ २०३८ एम.एस.सी 
रसायनशास्त्र) 
डॉ. 


एस.बी.क इमाव प्रि १२ जून, २०१३ णि 92 जून, २०१३ प्रे, २०३९ एच.डी. 
(रसायनशास्र) 


क्र. 
7 
7 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३१८/ पापु-१५ 


सहाय्यक रसायनी संवर्गाची दिनाक ०१/०१/२०१७ ची ज्येष्ठतासू 


नांव wa जन्म दिनांक | सहाय्यक रसायनी | सहाय्यक | सहाय्यकरसायनी | से & अभिप्राय 
पदावर नियुक्तीचा पदावर ज्येष्ठता | 
दिनांक दिनांक / 
ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक 


श्री.ए.एस.असोदेकर इमाव १७ जुले, १९५३ १२ UY, २००४ aia i १२ UY, २००४ ३१ जुले, २०११ एम.एस.सी. pone 
(रसायनशास्त्र) 

२ २ ,ए.बी.गड इमाव ०१ जून, १९५२ १२ एप्रि, २००४ ed न्नती १२ एप्रि, २००४ ३१म, २०१० एम.एस.सी. | 
(रसायनशास्त्र) 


३ ३ श्री.डी.आर. अ.जा. | २५ ऑगस्ट, १९६८ | ११ फेब्रु, २००८ षि Tad ११ फेब्रु, २००८ 30 ऑगस्ट, २०२६ | एम.एस.सी. रि 
(रसायनशास्त्र) रसायनी 
पदावर 
तदर्थ 
पदोन्नती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-२०१६/प्र.क्र.३१८/ पापु-१५ 


सहाय्यक रसायनी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ ची ज्येष्ठतासू 
प्रव स सहाय्यक | सहाय्यक रस 
पदावर नियुक्तीचा | रसायनी | पदावर ज्येष्ठता 
दिनांक पदावर दिनांक / 


4 
inl 


नियुक्तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव 
मार्ग दिनांक 


प्रे, २००४ क एम.एस.सी. 
(रसायनडास््र) 


वव फेब्र, २००८ ११ फेब्रु, २००८ I a. R 
रसायनी 
पदावर 


महाजन १९६० २९ ऑक्टो, २००९ | सरळ २९आ २००९ २०१८ एम.एस 
Se ee ee 
एस.डी. गजाक प्टे, ११७४ | २९ ऑक्टो, २००९ | सरळ २९ आक्टो, २००९ प्टॅ, २०३२ | एम.एस.सी 
ए.एन. महिंद्रकर प्रे, १९७२ २९ ऑक्टो, २००९ | सरळ २८ म, २०१० प्रे, २०३० एम.एस 
eee 
Tao page | इमाव १९८० | १२ जून, 2093 aca! १२ जून, २०१३ वि कता 
dsb (ibs ikl (si | Naan al 
SiGe: इमाव प्रे, १९८१ | १२ जून, २०१३ (| १२ जून, २०१३ 12: ल (es 
00 a al al ica 1. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


